महाराष्ट्र शासन 
क्र. कअनि १११८/प्र.क्र.१४५/१४-ब 
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक - ०८.०५.२०१९ 
प्रति, 

सह/उप सचिव (आस्थापना), 

सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 


विषय - राज्य माहिती आयोगाच्या खंडपीठातील कक्ष अधिकारी व सहायक या पदावर 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्याबाबत 
Sat १ सा.प्र.वि.शा.नि.क्र.संकीर्ण1-२०१७/प्र.क्र.१२०/कार्या-१४, दिनांक ३१.०८.२०१७ 
२) समक्रमांकाचे दिनांक २२.०१.२०१९ रोजीचे पत्र 
महोदय/ महोदया, 


राज्य माहिती आयोगाच्या विविध खंडपीठांमधील कक्ष अधिकारी संवर्गातील Rea पदे प्रतिनियुक्तीने 
भरण्याकरिता संदर्भाधीन क्र. २ येथील पत्रान्वये मंत्रालयीन विभागातील कक्ष अधिकारी यांच्याकडून इच्छूकता 
मागविण्यात आली होती. सदर पत्रान्वये राज्य माहिती आयोग, मुख्यालय, मुंबई तसेच बृहन्मुंबई खंडपीठ कार्यालयातील 
खालील पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्याकरिता पुनश्च: इच्छुकता मागविण्यात येत आहे. 


अ.क्र. संवर्ग मुख्यालय =| बृहन्मुंबई खंडपीठ | एकूण रिक्‍त पदे 
i, J कक्ष अधिकारी Po - | 02 ०२ 
2. | सहायक कक्ष अधिकारी 03 03 ०६ 
२. सर्व मंत्रालयीन विभागांना विनंती करण्यात येते की, सदर पत्र आपल्या विभागाच्या आस्थापनेवरील कक्ष 


अधिकारी व सहायक कक्ष अधिकारी यांच्या तत्काळ निदर्शनास आणावे. त्यानुसार प्रतिनियुक्‍तीसाठी इच्छूकता 
दर्शविलेल्या कक्ष अधिकारी व सहायक कक्ष अधिकारी यांची सोबतच्या विवरणपत्रामधील माहिती विभागाच्या 
सचिवांच्या मान्यतेने या विभागास दिनांक ३१.०५.२०१९ पर्यंत उपलब्ध करून द्यावी. इच्छुक कक्ष अधिकारी व सहायक 
कक्ष अधिकारी यांनी एकदा दर्शविलेली इच्छुकता परत मागे घेता येणार नाही. 


३. सदर पत्राची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आली असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०५०८१२२३२८९३०७ असा आहे. सदर पत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


G aj a n a n pyab0705 988a7c005050f9180a8021798 
Bhimrao Gurav ४५ यातर 
(ग.भि.गुरव) 
सोबत - वरीलप्रमाणे. अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) अवर सचिव (कार्यासन ६), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
र कक्ष अधिकारी (कार्यासन १४ अ), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 


विवरणपत्र 


वैयक्तिक माहिती 
अ.क्र मुद्दा तपशिल/अभिप्राय 
a अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचे संपूर्ण नाव 
२ | जन्मदिनांक 
३ | शौक्षणिक अर्हता 
४ | भ्रमणध्वनी क्रमांक 
५ | मागील ५ वर्षाच्या गोपनीय अहवालाच्या 
छांयाप्रती (मूळ गोपनीय अहवाल पाठवू नयेत.) 
& | Fad दायित्वे सादर केली आहेत का? 
७ | पदोन्नतीच्या विचारक्षेत्रात आहे का? 
८ | संबंधित अधिकाऱ्याला यापूर्वी प्रतिनियुक्ती | | दिनांकापासून ते | पद | प्रतिनियुक्‍्तीचे 
दिली असल्यास तपशील (पद व कालावधी) दिनांकापर्यंत ठिकाण 
दिनांकापर्यंत 
एकूण कालावधी 
९ | मागील प्रतिनियुक्‍्तीवरून परत आल्याच्या 
दिनांकापासून ५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत का? 
शि संबंधित अधिकाऱ्यांविरूध्द विभागीय चौकडी 
सुरू अथवा प्रस्तावित आहे काय? 
शि १ | प्रतिनियुकक्‍्तीकरीता निवड झाल्यास विभाग 


कार्यमुक्त करेल किंवा कसे. 


